मिरा-भाईदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर 
मुख्य विधी अधिकारी (वर्ग-१) १ पद व सहायक 
विधी अधिकारी (वर्ग-३) २ पदे, अशी एकूण ३ पदे 
नव्याने निर्माण करण्यास, महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम 


५१(४) नुसार मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक:- मिभाम-११२२/सं.क्र.२५३/प्र. क्र. ७०/नवि-२८ 
४ था मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०२ फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ:-१) नगर विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. १११६/प्र.क्र.३६(भाग-१)/१६/नवि-२८, 

दि.२६.०२.२०१९. 

२)आयुक्‍त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. मिभा/मनपा/आस्था/ ३३०२/ 
2029-22, Fe. 08.02.2022. 

3) आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/आस्था/७५२/२०२२-२३, 
दि.०४.०७.२०२२. 

8) आयुक्‍त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. मिभा/मनपा/आस्था/१५८५/ 
2022-23, FF.919.99.2022. 

५) मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचा प्रशासकीय ठराव क्र. ११२, दि.१४.११.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील विभांगाकरीता विविध संवर्गातील एकूण २५६१ 
पदांच्या आकृतीबंधास दि.२६.०२.२०१९ शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर 
आकृतीबंधामध्ये विधी विभागसाठी 'मुख्य विधी अधिकारी" (वर्ग-१) व -सहायक विधी अधिकारी" 
(वर्ग-३) ही पदे मंजूर करण्यात आळेली नाहीत. सदर आकृतीबंधामध्ये 'विधी अधिकारी" (वर्ग-२) 
हे एकच पद मंजूर करण्यात आलेले आहे. सन २००६ मध्ये विधी अधिकारी हे पद 
नामनिर्देशनाने/सरळसेवेने भरलेले आहे. “विधी अधिकारी' हे पद भरती करून १५ वर्षे झालेली 
आहेत. परंतु, दि.२६.०२.२०१९ च्या आकृतीबंधामध्ये 'मुख्य विधी अधिकारी' हे पद मंजूर 
नसल्याने, सद्यस्थितीत कार्यरत “विधी अधिकारी* या पदासाठी पदोन्नतीस संधी उपलब्ध नाही. 
तसेच, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील विधी विभागातील वाढलेले काम पाहता, “AT विधी 
अधिकारी" (वर्ग-१) १ पद व *सहायक विधी अधिकारी" (वर्ग-३) २ पदे, अशी एकूण ३ पदे नव्याने 
निर्माण करणे आवश्यक असल्याने, त्यासाठी आयुक्‍त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांनी 
सदंर्भीय दि.०४.०२.२०२२ व दि.०४.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये नवीन पदनिर्मितीचा प्रस्ताव शासन 
मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२२/सं.क्र.२५३/प्र. क्र. ७०/नवि-२८ 
२. नवी मुंबई महानगरपालिका व कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका तसेच, अन्य 
महानगरपालिकांच्या व मिरा-भाईदर महानगरपालिकेच्या आकृतीबंध व सेवाप्रवेश नियमांमध्ये 
सूसुत्रता राहण्यासाठी तसेच, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेमधील वाढत्या विधी विषयक 
कामाची व्याप्ती पाहता, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विधी विभागासाठी, 
“मुख्य विधी अधिकारी" (वर्ग-१), १ पद व “सहायक विधी अधिकारी" (वर्ग-३), २ पदे, अशी एकूण 
०३ नवीन पदे मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
आयुक्‍त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांनी संदर्भीय दि.०४.०२.२०२२ व 
दि.०४.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये, सादर केलेल्या नवीन पद मंजूरीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, 
सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-“ब' मधील -मुख्य विधी अधिकारी" (वर्ग-१) १ 
पद व -सहायक विधी अधिकारी" (वर्ग-३) २ पदे, अशी एकूण ०३ नवीन पदे नव्याने निर्माण 
करण्यास, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५१ (४) (अ) नुसार शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. मिरा-भाईदर महानगरपालिका आस्थापनेवर परिशिष्ट -“अ*' प्रमाणे मंजूर २५६१ पदे व 
या शासन निर्णयातील प्रपत्र-“ब' प्रमाणे मंजूर ०३ पदे, अशा एकूण २५६४ पदांचा, मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिकेचा आकृतीबंध राहील. तसेच, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेसाठी परिशिष्ट 
<a प्रमाणे विधी विभागाचा आकृतीबंध राहील. 
३. मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आकृतीबंधास दि.२६.०२.२०१९ अन्वये मान्यता 
देण्यात आलेली असून, त्यामधील अटी-शर्ती कायम राहतील. 
४. आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांनी दि.२६.०२.२०१९ च्या शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्र. ६ मधील अटी व शर्तीचे पालन करून सुधारित आकृतीबंधाच्या 
अनुषंगाने पुढील आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७//५/.॥80/959॥॥॥9.9०५.॥)॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३०२०२१८४१५४९६२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. PRATIBHA 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ~=MADHAV PATIL = 


(प्रतिभा पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत:- परिशिष्ट- ‘Sy’ ; “q’ 2 व क" 


) मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
) जिल्हाधिकारी, ठाणे. 

४) आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हा ठाणे. 
) प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) उप सचिव (नवि-२८), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवडनस्ती ( नवि-२८ ). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


aR निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२२/सं.क्र.२५३/प्र. क्र. ७०/नवि-२८ 


शासन निर्णय क्र.मिभाम-११२२/सं .क्र. 243/ प्र.क्र.७०/नवि-२८, दि. ०२ फेब्रुवारी, २०२३ सोबतचे 


परिशिष्ट -*अ' 
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या मंजूर पदांचे शासन निर्णय 
अ.क्र. | शासन निर्णय दिनांक शासन मंजूर प 
(९) (२) (३) 
१, नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. मिभाम- २५६१ 
१११६/प्र.क्र.३६(भाग-१)/१६/नवि-२८, दि.२६.०२.२०१९ 
'एकूण २५६१ 


oh 2 ok 2 2k ok ok 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


aR निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२२/सं.क्र.२५३/प्र. क्र. ७०/नवि-२८ 


शासन निर्णय क्र.मिभाम-११२२/ सं. क्र. २५२/प्र.क्र.७०/नवि-२८, दि. ०२ फेब्रुवारी, २०२३ सोबतचे 


परिशिष्ट-'ब' 
मिरा-भाईदर महानगरपालिका नवनिर्मित पदांचा तपशील 
अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी शासन । नवनिर्मित | एकूण 
(रूपये) मंजूर । पदांची । पदसंख्या 
पदसंख्या | संख्या | (५--६) 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
१. | मुख्यवबिधी अधिव S-20 : ५६१००-१७७५०० गन g g 
(वर्ग-१) 
२. | सहायक विधी अधिकारी $-१४ : ३८६००-१२२८०० a २ २ 
(वर्ग-३) 
एकूण:- | 00 | o3 ०३ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


aR निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२२/सं.क्र.२५३/प्र. क्र. ७०/नवि-२८ 


शासन निर्णय क्र.मिभाम-११२२/ सं.क्र. २५२/प्र.क्र.७०/नवि-२८, दि. ०२ फेब्रुवारी, २०२३ सोबतचे 


परिशिष्ट-“क” 
मिरा-भाईदर महानगरपालिकेचा विभागवार आकृतीबंध 
६) विधो विभाग 

अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी शासन । नवनिर्मित | एकूण 
(रूपये) मंजूर ।पदांची । पदसंख्या 

पदसंख्या | संख्या (५--६) 

(१) (२) (२) (५) (६) (७) 
१. | मुख्यविधो अधिकारी $-२० : ५६१००-१७७५०० | ०. | ९ g 
२. |विधीअधिकारी || SRK: ४१८००-१३२३०० <i tee |. 
३. । सहायक विधी अधिव 5-१४ : ३८६००-१२२८०० | ०. | २ २ 
डॅ. पीक-टंकलेखक S-& : १९९००-६३२०० oe ee ee 
५. | शिपाई $-१: १५००-४७६०० कोक लासा 
एकूण ०5३ ०३ ०६ 


RRKRKKKKKKE 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


